सन 2022-2023 करिता राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरणांतर्गत  लेखाशीर्ष 
२०७००८८२, बाब २८- व्यावसायीक सेवा 
याअंतर्गत पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेला 
निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अर्थसं - 0422/ प्र.क्र.२०२/१३-स 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी,२०२३ 
वाचा :- १.राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, क्रमांक:- AH. 
रासनिप्रा / निवडणूक/ लेखा/ कक्ष-१५/ पुरवणी मागणी /डिसे.२२/७८७२/२०२२, 
दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीचे पत्र. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: पूरक -२०२२/ प्र.क्र.९६/अर्थ-३, 
दिनांक २३ डिसेंबर,२०२२. 
३. सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पुरक -१९२२/ 
प्र.क्र. (११२/२०२२)/१७स, दिनांक ३० डिसेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे वाचा १ येथील 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने व्यावसायीक सेवा याबाबीखाळी वकिल फीची रक्‍कम अदा करण्यासाठी 
हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर, २०२२ च्या पुरवणी मागणीद्वारे बाब २८- व्यावसायीक सेवा याबाबीसाठी 
रुपये १६,०६,०००/- (अक्षरी रुपये सोळा लाख सहा हजार फक्त) इतक्या रकमेचा पुरक मागणीचा 
प्रस्ताव विधानमंडळास सादर करण्यात आला होता. विधिमंडळाने मान्यता दिल्याप्रमाणे पुरवणी 
मागणीद्वारे मंजूर निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयासाठी डिसेंबर, 
२०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात मागणी क्र.व्ही-२, २०७०- इतर प्रशासनीक सेवा (00) (८००)- इतर 
खर्च (००)(००)(०१), राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, (२०७० ०८८२)- २८- व्यावसायीक सेवा 
करिता रुपये १६,०६,०००/- इतक्या निधीची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. 
२. उपरोक्त मंजूर पुरवणी मागणीचा तपशील विचारात घेता बाब २८-व्यावसायीक सेवा अंतर्गत 
पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रुपये १६,०६,०००/- (अक्षरी रुपये सोळा लक्ष सहा हजार फक्त) इतका निधी 
वितरणास या शासन निर्णयान्वये मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 
३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला रुपये १६,०६,०००/- (अक्षरी रुपये सोळा लक्ष 
सहा हजार Had) इतका निधी वितरीत करण्यासाठी सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन) सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी (५0004) म्हणून व 
सह सहकारी निवडणुक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. निवडणूक प्राधिकरणांतर्गत कंत्राटी सेवा व व्यावसायीक सेवा 
याबाबींकरीता वितरीत करण्यात येणारी रक्‍कम निवडणूक प्राधिकरण, २०७० ०८८२ अंतर्गत बाब २८- 
व्यावसायीक सेवा या लेखाशिर्षाखाली खर्ची पडेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः MAF - 0422/ प्र.क्र.२०२/१३-स 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीत संदर्भ क्रमांक ५३/२०२३/व्यय-२,दिनांक 
३०.०१.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ध्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०२१७१०४१२२३७०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ANIL JAYRAM 
CHAUDHRY 


(अनिल ज.चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
आयुक्त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई/ पुणे. 
६. अवर सचिव (१७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. उप सचिव, व्यय-२ / अर्थ-१३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत :- 
१. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
२. निवडनस्ती १३-स. 


Cc WwW A OO 


पृष्ठ २ पैकी 2 


